छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजनेअंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
अखत्यारीतील कॉमन सर्व्हिस सेंटर (050) मार्फत 
भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी ऑनलाईन 
अर्जाचे सेवाशुल्क अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१५८/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 
दि. २८.६.२०१७, दि. ८.९.२०१७, दि.७.१२.२०१७, दि.२८.२.२०१८, दि.३१.३.२०१८, 
दि.१६.४.२०१८ व दि.२.५.२०१८ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/ २-स 
दि. ५.७.२०१७, दि.२०.७.२०१७ व दि.१२.१२.२०१७ 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.५३/२-स 
दि. ९.५.२०१८ व दि.५.६.२०१८ 
४) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.५३/ २-स 
दि. २१.५.२०१८ 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०७१८ / प्र.क्र.११८/ २-स 
दि.१०.८.२०१८ 
६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०३१८/प्र.क्र.9५/२-स 
दि. ४.५.२०१८ व दि. २.६.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी 
झालेल्या शोतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दि.२४.६.२०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 
२०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. तद्नंतर सदर योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा 
या दृष्टीने,वरील “वाचा-” येथे नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते ५ येथील सहकार विभागाच्या शासन निर्णय व 
शुद्धीपत्रकान्वये वेळोवेळी या योजनेत बदल करण्यात आला आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत 
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठीचे सेवा शुल्क प्रती अर्ज रु. १० प्रमाणे शासनामार्फत अदा 
करण्याचा निर्णय दि. २३.०८.२०१७ च्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार 
दि. ०८/०९/२०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने छत्रपती शिवाजी 
महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीतील कॉमन सर्व्हिस 
सेंटर (CSC) मार्फत भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जजाफी ऑनलाईन अर्जाचे सेवाशुल्क अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१५८/२-स 


शासन निर्णय:- 

छत्रपती शिवाजी महाराज शोतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत 
भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या अर्जांची माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून दि.७.१.२०२० च्या 
टिप्पणीन्वये प्राप्त झाली आहे. 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीतील कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत शेतकऱ्यांच्या 
कर्जमाफी अर्जाच्या एकूण २८,८१,६३५ नोंदी केल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कळविले आहे. तसेच 
दि.२८.१.२०२० च्या ई मेल संदेशान्वये सी.एस.सी.- एस.पी.व्ही. ई गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड या 
कंपनीच्या खालील बँक खात्यात सेवाश्युल्काची रक्‍कम परस्पर अदा करण्याबाबत कळविले आहे. 
कंपनीचे ata-CSC e-Governance Services India limited 
खाते क्रमांक - 604820110000150 
आयएफएससी कोड - BKIDO006048 
शाखा - CGO COMPLEX BRANCH DELHI-11003 

दि. ८.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सदर अर्जांच्या नोंदींचे एकूण सेवाशुल्क (22,09, 634 X 
१० रु. २,८८,१६,३५०/- एवढे होते. सदर कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या (CSC) सेवाझ्युल्काची रक्‍कम 
रु. २,८८,१६,३५०/- (रुपये दोन कोटी अठ्ठयाऐंशी org सोळा हजार de) पन्नास फक्त) “CSC 
e- Governance Services India_ limited” या कंपनीला अदा करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदरहू रक्‍कम मागणी क्रमांक व्ही- २, २४३५-- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ००, ६० - इतर, १०१ 
-- ]ोतक-यांच्या कर्ज माफीसाठी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- २०१७ 
(राज्य स्तर) (२४३५ ००८२)-२८- व्यावसायिक सेवा (दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०१९-२० या 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.२२.१.२०२० अन्वये विभागास अधिकार प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे, या 
परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत असल्याची खातरजमा सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥॥99॥॥॥8.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८१९५४३९८३०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Shankarrao 
Shingte 


(4a Brie) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१५८/२-स 


महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
६. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
qo. अवर सचिव (कार्यासन १७स), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
११. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


